RNI No. MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष १, अंक ७३ ( २ ) ] 


शुक्रवार , नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे १८, किंमत : रुपये १६. ०० 


असाधारण क्रमांक २११ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१. 

क्रमांक एसजीए. २०१५ /प्र.क्र. १७९ / कामगार -५. — ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ च्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद 
केलेली आहेत अशा विवक्षित सुरक्षा रक्षकांना ( यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक " असा करण्यात आला आहे), उक्त 
अनुसूची १ च्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या मुंबई व ठाणे येथील मुख्य मालकांकडे कामावर ठेवलेले आहे अशा मे. क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्व्हिसेस 
प्रा . लि ., १५, क्रिस्टल हाऊस , डॉ . मानकीकर रोड, सायन ( पूर्व), मुंबई मालक श्री. प्रविण आर. लाड यांनी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक 
( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ ( १९८१ चा महा . ५८ ) याच्या कलम २३ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण) योजना, २००२ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त योजना ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षा रक्षकांना मिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर, 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तद्न्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण) अधिनियम , १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची २ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून, राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून 
तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे . 


भाग एक - ल - २११ - १ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५ , शके १९३७ 


अनुसूची १ 


अ . क्र . 


सुरक्षा रक्षकांचे नाव 


पद 
( ३ ) 


१ प्रशांत दत्ताराम धुळप 


सुरक्षा रक्षक 


मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 

( ४ ) 
एच. डी .एफ. सी . बँक ऑफिस , 
दि हाँगकाँग अँड शांघाय बँकिंग कार्पोरेशन , 
इंडिया बुल्स बिल्डिंग , एल्फीस्टन रोड, मुंबई . 


,, 


- " 


- " 


२ हरिश्चंद्र दयाराम पेडणेकर 
३ महेंद्र चंद्रकांत यादव 
४ संजय बंडल 
५ धनंजय मोहिते 
६ रमेश गंगाराम वल्लकटी 
७ मोहन गोपीचंद नागावकर 
८ प्रविण सुभाष खरात 
९ सुनिल यशवंत वाडेकर 
१० तुकाराम विठ्ठल मोरजकर 
११ राहूल लिकर करम 
१२ मनोज भगवान अडसुळे 
१३ राजेंद्र रामनाथ पिंपळे 
१४ प्रकाश भिकाजी बाईकर 
१५ संदिप जाधव 
१६ सचिन टेंपुळकर 
१७ जॅकोब कोळी 
१८ संदेश वरळीकर 
१९ सुलेश पुंजाबी 
२० धनराज पाटील 
२१ राहुल शेलार 
२२ एच. डी . पेडणेकर 
२३ राजेश गायकवाड 
२४ सचिन पोकळे 
२५ प्रल्हाद पारकर 
२६ संजय लोंढे 
२७ विजयकुमार दत्तात्रय कानेरे 
२८ अनंत जानु कांबळे 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


- 


- 


दि हाँगकाँग अँड शांघाय बँकिंग कार्पोरेशन, 

गोरेगाव ( पूर्व ), मुंबई . 


- " 


२९ दिलीप लक्ष्मण शेळके 
३० भारत पांडुरंग खराटे 
३१ मुरारी शांताराम चव्हाण 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


- , 


दि हाँगकाँग अँड शांघाय बँकिंग कार्पोरेशन , 

बोरिवली ( पश्चिम ), मुंबई. 


सुरक्षा रक्षक 


- " 


३२ सुनिल रामचंद्र उदांगे 
३३ मोहन भिकु पवार 


सुरक्षा रक्षक 


- " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५, शके १९३७ 


अनुसूची १ - चालू . 


( १ ) 


( ३ ) 


३४ राजेद्र नामदेव पवाडे 


सुरक्षा रक्षक 


दि हाँगकाँग अँड शांघाय बँकिंग कार्पोरेशन , 

मालाड ( पश्चिम), मुंबई. 


- " 


३५ संदिप जाधव 
३६ शिवाजी क्रिष्णा रेडेकर 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


दि हाँगकाँग अँड शांघाय बँकिंग कार्पोरेशन , 

___ इंडिया बुल्स, मुंबई. 
दि हाँगकाँग अँड शांघाय बँकिंग कार्पोरेशन, 

वाशी , नवी मुंबई . 


३७ पांडुरंग कोंडिराम जाधव 


सुरक्षा रक्षक 


- " 


३८ अजित गणपत भोसले 
३९ मंगेश अशोक कानडे 
४० प्रविण महादेव वाघ 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


ーー 


दि हाँगकाँग अँड शांघाय बँकिंग कार्पोरेशन , 

मुलुंड ( पश्चिम ), मुंबई. 


सुरक्षा रक्षक 


४१ प्रकाश भिकाजी बाईकर 
४२ नरेश रमन गमरे 
४३ संतोष पांडुरंग माने 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


- " 
दि हाँगकाँग अँड शांघाय बँकिंग कार्पोरेशन , 

गोखले रोड , ठाणे . 


- " 


४४ दिपक उत्तम लोखंडे 
४५ समीर शांताराम तावडे 
४६ अभिजित दत्ताराम सावंत 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


- - 
दि हाँगकाँग अँड शांघाय बँकिंग कार्पोरेशन , 

अंधेरी (पश्चिम ), मुंबई. 


- " 


४७ विलास गवई 
४८ सुभाषचंद्र हरीलाल जैस्वाल 
४९ मनाली मोहन नागांवकर 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


- 
وو 


दि हाँगकाँग अँड शांघाय बँकिंग कार्पोरेशन , 

एम. जी . रोड. 


सुरक्षा रक्षक 


- " 


सुरक्षा रक्षक 


- " 


५० लता बाळक्रिष्ण चव्हाण 
५१ शबेनाझ इक्बाल खान 
५२ सावित्री चंद्रकांत पाटील 
५३ रमेश शंकर पुजारी 
५४ संजय अनंत जाधव 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


दि हाँगकाँग अँड शांघाय बँकिंग कार्पोरेशन , 

वरळी कॉलनी, वरळी, मुंबई . 


सुरक्षा रक्षक 


- " 


सुरक्षा रक्षक 


- 


- 


५५ रघुनाथ गोविंद गावडे 
५६ राजकुमार बबन पवार 
५७ परिक्षित महादेव लालबागे 
५८ बुदरवालसिंग बनवारीलाल 
५९ संतोष विठ्ठल हिनकुळे 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


भाग एक - ल - २११ -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५ , शके १९३७ 


- समाप्त 


( ३ ) 


( ४ ) 


६० गणेश सिताराम केसरकर 

सुरक्षा रक्षक 

दि हाँगकाँग अँड शांघाय बँकिंग कार्पोरेशन , 

कांदिवली (पश्चिम), मुंबई. 
६१ रमेश वासुदेव फोंडके 

सुरक्षा रक्षक 

- - 
६२ धर्मराज यादव 

सुरक्षा रक्षक 
६३ अशोक पवार 

सुरक्षा रक्षक 
६४ अशोक शिवराम धुमक 

सुरक्षा रक्षक 
६५ सचिन मोहन भगत 

सुरक्षा रक्षक 
६६ शेखर सदाशिव वानीवडेकर 

सुरक्षा रक्षक 
६७ अभिजित दत्ताराम सावंत 

सुरक्षा रक्षक 
६८ सुखदेव क्रिष्णा धनावडे 

सुरक्षा रक्षक 
६९ संतोष भिमाजी साळवी 

सुरक्षा रक्षक 
७० दिपक भानुदास खैरमोडे 

सुरक्षा रक्षक 
७१ सिताळा प्रसाद सिद्धनाथ तिवारी 

सुरक्षा रक्षक 
७२ विनोद पिंपरकर 

सुरक्षा रक्षक 
७३ तुकाराम महादेव भोणकर 

सुरक्षा रक्षक 
७४ ज्ञानेश्वर चिंधा पाटील 

सुरक्षा रक्षक 
७५ हरीदास शंकर तलाठी 

सुरक्षा रक्षक 
टीप. - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही . मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे 

देऊ शकतात . 


- 


- 


- 


- 


- " 


- " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५ , शके १९३७ 


| 


रिक 


त्रा 


अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - सुरक्षा रक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्वइतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच एजन्सीकडे 
केंद्र शासनाच्या खाजगी सुरक्षा एजन्सी (नियमन ) कायदा, २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल. 
___ २. प्रशिक्षण. - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल . 
३. शैक्षणिक , शारीरिक आणि इतर पात्रता. - सुरक्षा रक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 

किमान शैक्षणिक पात्रता. - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण . 
शारीरिक पात्रता. - ( अ) (१ ) उंची - १६२ सें . मी . 

( २) वजन - ५० किलो 
( ३ ) छाती - न फुगवता - ७९ सें . मी . 

___ फुगवून - ८४ सें . मी . 

( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास नंबर जास्त नसावा. 

( ब) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें. मी. व छातीमध्ये २ सें . मी . ची सवलत देण्यात यावी. 
४ . लाभ. - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 

( अ) गणवेश प्रत्येक वर्षाला २ जोड . 
( ब ) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड . 

( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - ( २ वर्षांतून एकदा) रेनकोट , ट्राऊझर , टोपी , वूलन कोट व पँट . 
५ . वेतन व इतर कायदेशीर सवलती. - सूट दिलेल्या सुरक्षा रक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरित्या सुरक्षा रक्षकास 
द्यावा. सुरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमुना “ क ” मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षा रक्षक मंडळास दर महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत : 

सानुग्रह अनुदान : वेतनाच्या १० टक्के 
उपदान 

वेतनाच्या ४ टक्के 
भरपगारी रजा : वेतनाच्या ६ टक्के 
भरपगारी सुट्टी 

वेतनाच्या १ टक्का 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयुक्त कार्यालयास व सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६ . अतिकालिक भत्ता. - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा, याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 

___ सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदींनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 

७. विवरणपत्र सादर करणे. - ( अ ) त्रैमासिक विवरणपत्र. - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी , एप्रिल, जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” मध्ये 
शासन, कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५, शके १९३७ 
( ब ) सहामाही विवरणपत्र. - (१ ) नियुक्त केलेल्या, नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे. 

( २ ) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यात तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास , कामगार आयुक्त व सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा . 

( ३ ) यापर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र. - प्रत्येक मालक एजन्सीने , सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या नमुना 
" ड ” मध्ये दरवर्षी ३० जून पर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर , सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला 
भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलनाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८ . एजन्सीची व सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत 
उक्त मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण) योजना, २००२ च्या खंड १३( २) व १४ ( ३ ) मधील 
तरतुदींनुसार एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून 
मंडळात नोंदणी करून घ्यावी . 

९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य 
मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३ (१)( अ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क 
भरून नोंदणी करून घ्यावी . 

१० . नोंदणी शुल्क . - एजन्सीने तसेच सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षारक्षक (नोकरीचे 
नियमन व कल्याण) योजना, २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे. 

११ . नोंदणीकृत कार्यालय. - एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन , कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी . नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे, जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील. सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

____ १२. सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक 
मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही. अशाप्रकारे सुरक्षा 
रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

१३ . ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे. - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त केल्यापासून 
३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देईल . 

१४ . कायदेशीर देणी अदा करणे . - सुरक्षा रक्षक ज्यावेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील, त्यावेळी त्यांना देय असलेली सर्व 
कायदेशीर देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी ) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे 
एजन्सीलाबंधनकारक राहील . 

१५ . एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी. - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही . 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षा रक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे. 

१६ . एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी . पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 
एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी. 

१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनाने किंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शर्तीचेपालन करणे एजन्सीला, तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 

१८ . मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूटप्राप्त झाल्यानंतर , सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० 
तारखेपर्यंत मंडळास देय राहील . सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य 
राहील . 

मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण 
मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्केहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रूपाने मंडळाकडे भरील . 


9 


48 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५, शके १९३७ 
१९ . मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडित केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील. अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल . तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील. अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील . 

२०. मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी, मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्यनिर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, बोनस प्रदान , रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यासाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षा रक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे . 

२१. सुरक्षा रक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील . 
हे वेतन यथाप्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० टक्के अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 

२२. सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही, सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० टक्के रकमेपेक्षा जास्त नसावा . 

२३ . उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल . 

२४. या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ टक्के रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल . 
२५ . सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे. 

वरीलपैकी कोणत्याही शतींचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून 
टाकण्यात येईल . 
___ अटी , शर्ती व नियमांचेतंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना 
एजन्सीने फायदे दिले नसल्यास सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५, शके १९३७ 

नमुना " अ " 
सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 


दिनांक : 


महिन्यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र : 
जानेवारी -मार्च, 
एप्रिल - जून , 
जुलै- सप्टेंबर, 
ऑक्टोबर-डिसेंबर 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 
क्रमांक 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचेठिकाण 

( ३ ) 


सुरक्षा रक्षकांचे 
नाव व वर्ग 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 
नमुना " ब " 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अ . क्र . 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षारक्षकांची 
वर्गनिहाय एकूण 

संख्या 


सुरक्षा रक्षक 
एजन्सी सोडून 
गेलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची वर्गनिहाय 

संख्या 
( ४ ) 


नव्याने भरती 
झालेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची 
वर्गनिहाय 
संख्या 


( ३) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५ , शके १९३७ 

नमुना " क " 
एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 
वेतन प्रदानाचा महिना : 
मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 
बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 
सुरक्षा रक्षकाचे नाव 

धनादेश क्रमांक 
क्रमांक 

व दिनांक 
( २ ) 

( ३ ) 


अनु 


रक्कम 


( १ ) 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 
नमुना " ड " 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अ . क्र . नियुक्त केलेल्या सुरक्षा रक्षकांना 

भविष्यनिर्वाह मंडळाकडे जमा 
( एप्रिल ते सुरक्षा रक्षकांची अदा केलेले 

निधी ज्यावर केलेली ३ टक्के 
मार्च) 

संख्या एकूण वेतन कपात केली आहे लेव्ही रक्कम 

असे वेतन 
( ३ ) 

( ४ ) 


महिने 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ना . द. थोरवे , 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग एक - ल - २११ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५, शके १९३७ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. SGA. 
2015 /C . R . 179 /LAB -5 , dated the 6th November 2015 is hereby published under the authority of the 
Governor . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B . S. KOLASE , 
Joint Secretary (Labour) to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 6th November 2015 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT, 1981. 

No. SGA . 2015 / C . R . 179/LAB - 5 . — Whereas certain Security Guards whose names are 
mentioned in Column ( 2 ) of Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Security 
Guards " ), employed in Mumbai and Thane with the Principal Employer mentioned in Column (4 ) 
of the said Schedule I, employed by M / s. Krystal Integrated Services Pvt . Ltd . owner ( 1 ) Shri Pravin 
R . Lad , have applied for grant of exemption , under Section 23 of the Maharashtra Private Security 
Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981 (Mah . LVIII of 1981) from the operation 
of all provisions of the said Act and the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of 
Employment and Welfare) Scheme, 2002 (hereinafter referred to as “ the said Scheme ” ) ; 


And whereas, the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory 
Committee and after verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the 
opinion that they are in enjoyment of benefits , which are on the whole not less favourable to them 
than the benefits provided by and under the said Act and the said Scheme ; 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by Section 23 of the Maharashtra Private 
Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act , 1981, the Government of 
Maharashtra hereby exempts the said Security Guards from operations of all provisions of the 
said Act and the said Scheme, for a period of three years from the date of publication this 
notification in Official Gazette, subject to conditions specified in Schedule ‘ II appended hereto : 

Schedule I 


Sr. 


Class 


No . 
( 1 ) 


Name of 
Security Guards 


Name and Address of Principal 

Employer 

(4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 Prashant Dattaram Dhulap 


Security Guard 


HDFC Bank Office , 
The Hongkong And Shanghai 
Banking Corporation , Indiabulls 
Building , Elphinstan Road , Mumbai. 


2 Harishachandra Dayaram Pednekar Security Guard 
3 Mahendra Chandrakant Yadav Security Guard 
4 Sanjay Bandal 

Security Guard 
5 Dananjay Mohite 

Security Guard 
6 Ramesh Gangaram Valavati Security Guard 
7 Mohan Gopichand Nagaokar Security Guard 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५, शके १९३७ 

Schedule I — Contd . 
(2) 

(3) 


(1) 


8 Pravin Subhash Kharat 


Security Guard 


HDFC Bank Office , 
The Hongkong And Shanghai 
Banking Corporation , Indiabulls 
Building, Elphinstan Road , Mumbai. 


9 Sunil Yashwant Wadekar 
10 Tukaram Vithal Morajkar 
11 Rahul Likar Karam 
12 Mohan Bhagwan Adsule 
13 Rajendra Ramnath Pimpalekar 
14 Prakash Bhikaji Baykar 
15 Sandeep Jadhav 
16 Sachin Tempulkar 
17 Jockab Koli 
18 Sandesh Worlikar 
19 Suresh Punjabi 
20 Dhanraj Patil 
21 Rahul Shelar 
22 H . D . Pednekar 
23 Rajesh Gaikwad 
24 Sachin Pokale 
25 Pralhad Parkar 
26 Sanjay Londhe 
27 Vijaykumar Dattatray Kanere 
28 Anant Janu Kambale 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


The Hongkong And Shanghai 

Banking Corporation , 
Goregaon (East ), Mumbai. 


— , — 


29 Dilip Laxman Shelke 
30 Bharat Pandurang Khatate 
31 Murari Shantaram Chavan 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


The Hongkong And Shanghai 

Banking Corporation , 
Borivali (West ), Mumbai. 


32 Sunil Ramchandra Udange 
33 Mohan Bhiku Pawar 
34 Rajendra Namdev Pawade 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


The Hongkong And Shanghai 

Banking Corporation , 
Malad (West ), Mumbai. 


— , , — 


35 Sandeep Jadhav 
36 Shivaji Krishna Redekar 


Security Guard 
Security Guard 


The Hongkong And Shanghai 
Banking Corporation , Indiabulls 
Building, Elphinstan Road, Mumbai. 


भाग एक - ल - २११ - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५, शके १९३७ 


Schedule I — Contd . 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


37 Pandurang Kodiram Jadhav 


Security Guard 


HDFC Bank Office, 
The Hongkong And Shanghai 

Banking Corporation , 
Vashi, New Mumbai. 


38 Ajit Ganpat Bhosale 
39 Mangesh Ashok Kanade 
40 Pravin Mahadev Wagh 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


- 


, , 


The Hongkong And Shanghai 

Banking Corporation , 
Mulund (West ), Mumbai. 


- - - 


41 Prakash Bhikaji Baykar 
42 Naresh Raman Gamare 
43 Santosh Pandurang Mane 


re 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


— 


, , — 


The Hongkong And Shanghai 

Banking Corporation , 
Gokhale Road , Mumbai. 


- 


, 


44 Deepak Uttam Lokhande 
45 Sameer Shantaram Tawade 
46 Abhijit Dattaram Sawant 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


The Hongkong And Shanghai 

Banking Corporation , 
Andheri (West), Mumbai. 


47 Vilas Gavai 
48 Subhash Chandra Harilal Jaiswar 
49 Manali Mohan Nagaokar 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


The Hongkong And Shanghai 

Banking Corporation , 
M . G . Raod , Mumbai. 


- - - 
- - - 


50 Lata Balkrishna Chavan 
51 Shabennz Iqbal Khan 
52 Savitri Chandrakant Patil 
53 Ramesh Shankar Poojari 
54 Sanjay Anant Jadhav 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


The Hongkong And Shanghai 

Banking Corporation , 
Worli Colony, Worli , Mumbai. 


— , — 


55 Raghunath Govind Gawade 
56 Rajkumar Baban Pawar 
57 Parikshit Mahadev Lalbage 
58 Budarwal Singh Banwarilal 
59 Santosh Vithal Hinkule 
60 Ganesh Sitaram Kesharkar 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


TheHongkong And Shanghai 

Banking Corporation , 
Kandiwali (West), Mumbai. 


61 Ramesh Vasudeo Fondake 


Security Guard 


भाग एक - ल - २११ - २अ 


ev 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५, शके १९३७ 

Schedule I — Concld . 


( 1) 


(2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


62 Dharmraj Yadav 

Security Guard The Hongkong And Shanghai 

Banking Corporation , 

Kandiwali (West ), Mumbai. 
63 Ashok Pawar 

Security Guard 
64 Ashok Shivram Dhumak 

Security Guard 
65 Sachin Mohan Bhagat 

Security Guard 
66 Shekar Sadashiv Vaniwadekar Security Guard 
67 Abhijeet Dattaram Sawant 

Security Guard 
68 Sukhadev Krishna Dhanawade Security Guard 
69 Santosh Bhimaji Salvi 

Security Guard 
70 Deepak Bhanudas Khairmode Security Guard 
71 Sitala Prasad Sidhanath Tiwari Security Guard 
72 Vinod Pimparkar 

Security Guard 
73 Tukaram Mahadev Bhonkar Security Guard 
74 Dnyaneshwar Chindha Patil Security Guard 
75 Haridas Shankar Talathi 

Security Guard 
Note. — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to Security 

Guards. Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 


भाग एक - ल - २११ - ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५, शके १९३७ 


Schedule II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 

1. Police Verification . — Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards 
as well as the employer of such guard is necessary . Licence under the Private Security Agency 
(Regulation ) Act, 2005 is also compulsory on the part of Employer Agency . 

2. Training . – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are 
deployed . 

3 . Educational Qualifications, Physical Fitness and other requirements . - Educational, 
physical and other requirements for the Security Guards shall be as follows : 

Minimum Educational Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements . — ( A ) ( 1) Height — 162 c.m . 

( 2 ) Weight — 50 kg . 
( 3 ) Chest — 79 c. m . (Without Expansion ) and 

84 c.m . (On Expansion ). 
(4 ) Sight — If wearing glasses , the glass should not have excess 

number . 
( B ) In case of tribal candidates , there will relaxation of 5 c.m . in 

height and 2 c.m . in chest. 
4 . Benefits. — Benefits for Security Guards shall be as follows : 

(a ) Uniform : Two pairs in a year. 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year . 

(c ) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years) Raincoat, Trousers and Cap , Woollen 
Coat and Pant. 

5 . Wages and other statutory Benefits. — Exempted Security Guard shall open his account in 
a Nationalised Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent to 
his earned wages by 7th of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” 
shall be submitted to the Security Guards Board by 10th of every month . 
The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 
Ex -Gratia 

: 10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages : 6 % of wages 

Paid Holidays : 1 % of wages . 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues 
such as Provident Fund, E . S . I. etc. applicable to the Principal Employer, shall be deposited by the 
Agency with such authority and challan thereof be submitted to the Board for information . The 
Security Guards Agency should give regular receipt to the Guard and submit a consolidated report 
of the above said transactions to the Government, the Commissioner of Labour and the Security 
Guards Board every six months. In case of default, the Agency shall be held responsible and shall 
be liable for cancellation of exemption . 

6 . Overtime Allowance . — Overtime Allowance should not be less than double the rates of 
wages existing at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security Guards 
Board . The ultimate responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer . 

It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the 
Security Guards. The Principal Employer , in turn , shall ensure that the guards deployed at his 
establishment are getting wages and benefits not less favourable than those available under the 
Scheme. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५ , शके १९३७ 
7 . Filing of Returns - ( a ) Quarterly Return . — Agency to submit quarterly return to the 
Government, the Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the quarter 
( January , April, July and October ) in respect of employment of Security Guards in Form ‘ A ’ 
appended hereto . 

(6 ) Half Yearly Return . — ( 1 ) Half Yearly Return in Form ‘ B ’ appended hereto shall be 
submitted by the Agency in respect of Guards engaged , who have left and newly recruited to the 
Government, the Commissioner of Labour and Board . 

(2 ) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident 
Fund and ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the guard and 
submit a consolidated report of the above said transaction to the Government , the Commissioner 
of Labour and the Security Guards Board every six months. 

( 3 ) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of 
employees Provident Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication 
of this Notification to the Government . Otherwise, the exemption given to the concerned Security 
Guards will be cancelled . 

(c ) Annual Return . — Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax , P . F ., E . S . I. 
duly certified by Chartered Accountant , in Form - D on or before 30th of June of every year to the 
Government and the Board , alongwith copies of challans and other details . 

8 . Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enroll with the 
Board according to the provisions of clause 13 ( 2) of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 , as an employer agency and shall register 
exempted Security Guards under clause 14 ( 3 ) of the Scheme applying in the Form devised by the 
Board by paying prescribed registration fee within a period of one month from the date of issuance 
of this Notification . 


9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency . — The Principal Employer who is 
engaging exempted Security Guards of the Agency shall get register with the Board as provided 
under clause 13 ( 1)( a ) of the Scheme within 15 days from date of exempted Notification , applying 
in the Form devised by the Board by paying prescribed registration fee . 


10 . Enrollment fees. — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay 
Registration Fee to the Board as per Clause 17 of Maharashtra Private Security Guards (Regulation 
of Employment and Welfare ), Scheme, 2002 within stipulated time. 


11. Registered Office . Every Agency shall have registered office which shall be notified to 
the Government, Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change 
in name, the same shall be informed to the Government and to the Board alongwith documentory 
proof thereof within a period of 15 days from such change , so as to Government can issue 
Notification in respect thereof. Board shall take note of such changes after issuance of the 
Notification . 

12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal 
Employers who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such 
Principal Employer in that case exemption will be cancelled . 

13 . Issue of Identity Cards / Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , 
attendance card to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues. Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on 
the part of the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be 
submitted to the Board including gratuity and other legal dues . 

15 . Employment with one principal Employer at a time. — Every Agency shall also ensure 
that its Security Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 


ever a 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५ , शके १९३७ 


16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of 
residence , the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Security 
Guard . 


17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions, 
which may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board 
in future . 


18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month on 
wages paid to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start 
paying such levy within the period of 1 month from the date of exemption Notification . 

The employer agency who persistantly makes default in remitting the amount of 3 % levy 
within the time limit specified as above , shall further pay by way of penalty, surcharge @ 10 % of 
the amount to be remitted . 

19 . In case, the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry 
of agreement or due to any reason , in that case, the agency shall submit the details of such Principal 
Employers and the Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In 
such case the registration of the said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall 
also submit the details of Security Guards who have left the services due to any reason alongwith 
details of the Principal Employers to the Board and concerned Police Station within 7 (Seven ) 
days . On receipt of the above details Board will cancel the registration of such exempted guards. 

20 . From the amount of the payment made by the Principal Employer to the Security Agency , 
the Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards 
the wages and all the statutory benefits towards Provident Fund 
leave with wages, leave on national holidays etc . or the same shall be the amount equivalent to 
56 % of the gross payment made by the Principal Employer to the Security Agency, whichever is 
higher . 


VI 


21. The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who 
would be relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever 
shall be 10 % of the basic wages, or whichever is higher . 

22 . The amount of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of 
the Security Guards, the cost of supervision , administration of profits of the agency the total cost 
of which will not exceed more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the 
agency . 


23. The Service Tax will be levied on the total mandatory cost mentioned hereinabove at the 
rate which is in force at any given point of time. 


24. In addition to this uniform will be provided to the Security Guards . For this purpose an 
amount of 4 % per annum should be delineate . 

25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 


Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable 
for cancellation or revocation of the exemption granted under this notification . 


It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions and 
rules are followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the exempted 
Security Guards as per the conditions of Notification the Principal Employer will be held 
responsible to pay the same to the exempted Security Guards . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५ , शके १९३७ 

FORM ‘ A ’ 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
(January -March 
April- June 
July - September 

October -December ) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
Number 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 
Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM ‘ B 
Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June/ 

Date : 
July to December . 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No . of Agency with the Board : 


Serial Name and 

Address of 
Principal Employer 


No. 


Total No. of 
Security Guards 

engaged 
Categorywise 


Number of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 
Categorywise 

(4 ) 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 

Categorywise 


(1) 


(2) 


(3 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, नोव्हेंबर ६, २०१५ / कार्तिक १५, शके १९३७ 

FORM C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding 

disbursement of wages 
Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank (Branch and Address ) : 


Serial 
No. 
( 1) 


Name of the 
Security Guard 


No. and Date of 
the Cheque 

( 3 ) 


Amount 

(4 ) 


( 2 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial Months 
No. (April to March ) 


Total No. of 
Security Guards 

Engaged 


Total Wages 

Paid to the 
Security Guard 


The Wages on 3 % Levy 
Which the P . F . Submitted to 
Contribution the Board 
is Deducted 
(5 ) 

(6 ) 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N . D . THORVE , 
Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


